वाचा:- 
. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रर०-मावज .20.H.Y/33 ,३४-का/ 


वार्षिक योजना सन २०२२-२३ प्रचार, प्रसिध्दी व 
प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, 2023 


दिनांक १६.०३.२०२० 


. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रर०-मावज .१८.क्र.प्र/२३९ ,३४-का/ 


दिनांक २६.०३.२०२० 


. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र ,३४-का/१२६.क्र.प्र२०२१-मावज . 


दिनांक १३.०८.२०२१ 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, )वनबल प्रमुखम (हाराष्ट्र राज्य ,नागपूर, यांचे पत्र क्र पी/१-कक्ष. 


क्र.प्र/नबाप्र/. ,२३-२०२२/५६९/३६दिनांक २४.१२.२०२२ 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक राज्य महाराष्ट्र (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांचे दिनांक ०३.०२.२०२३ 


.रोजीचे पत्र 


. सामान्य प्रशासन विभाग ,३४-कार्या/१२९.क्र.प्र/२०२२-मावज.शासन निर्णयक्र , 


दिनांक ३१.०१.२०२३ 


७. वित्त विभाग४३.क.प्र/२०२२-अर्थसं .शासन परिपत्रक क्र ,/अर्थ-३, दिनांक ०८.०२.२०२३ 
८. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय ,समक्रमांक, दिनांक १४.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


जागतिक तापमानातील बदल (Global Warming), हवामानातील बदल (Climate change), 


पर्यावरणीय बदल (Environmental change) याबाबत तसेच वन, वन्यजीव, जैव विविधता यांचे संरक्षण, 


संवर्धन व व्यवस्थापन आणि वनक्षेत्र व वनाच्छादन वाढविणे इ. बाबींची जनजागृती करुन लोकांमध्ये 


विचार मंथन घडवून आणणे व जनतेला पर्यावरण पुरक उपाययोजनांमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्‍यक 


आहे. त्याकरीता वन विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामाध्यमातून वन, वन्यप्राणी, 


जैवविविधता, पर्यावरण आणि वृक्षाच्छादन यासंदर्भात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडीया, बस/रेल्वे इ. 


सार्वजनिक वाहतुकीची साधने, आणि सार्वजनिक जागा याठिकाणी जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी करणे, 


चित्रफिती, लहान स्वरुपातील चित्रपट, लेख, भित्तीचित्रे, छोट्या पुस्तिका याव्दारे मोठ्याप्रमाणावर 


जनजागृती करण्यात येते. शासनाच्या विविध वेबसाईट आणि सोशळ मिडीया यावर वन आणि 


पर्यावरणासंबंधित महत्तवपूर्ण कामांची/योजनांची/निर्णयांची माहिती, वन, वन्य प्राण्यांचे व वनक्षेत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


वाढविण्याचे महत्व जनतेसमोर ठळकरित्या आणण्याचे देखिल शासनाचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुषंगाने प्रधान 
मुख्य वनंसरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासनास सादर केलेल्या सन २०२२-२३ 
या वर्षाच्या चाळू बाब प्रस्ताव माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांकरीता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता 
प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२३ च्या माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये शासनास 
सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथे नमूद 
दिनांक १३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


०२. सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षातर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यातील प्रसिद्धी वर्तमानपत्रामधून 
DGIPR च्या दराने व उर्वरीत अन्य सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे DAVP च्या दराने सर्व शासकीय संदेशाचे 
प्रसिध्दी व प्रसारण विभागामार्फत व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिध्दी करावयाचा 
पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. माध्यम तपशील दर (रू) वारंवारता /वारं कालावधी रक्‍कम रुपये 
तपशील 
(अ) वन विभाग माध्यम आराखडा-२०२२-२३ (मावजसं मार्फत जाहिरात नि्मिती/प्रसिध्दी 
| मल्टिप्लेक्समध्ये ६० शशि | शि i महसूल व वन 
सेकंदाच्या टीव्हीसी प्रसारित विभागामार्फत सदर 
करणे माध्यमाद्वारे (नि: शुल्क) 
प्रसारण करण्यात येणार 
आहे. 
Q सोडल मिडीयावरून प्रसिध्दी Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Public KOO and other social Medias.(creative 40,00,000 
producation and posting ) OTT etc. (Paid Posting) 
3 ६ मराठी टीव्ही वाहिन्यांवर 2o | लघुपट निर्मिती आणि प्रसारण १५,००,००० प्रति भाग ६ भाग ९०,००,००० 
ते २३ मिनिटे लघुपटांचे ६ मराठी टिव्ही वाहिन्यावरून 
प्रसारण (उपलब्धतेनुसार) प्रत्येक वाहिन्यामार्फत एक 
लघुपट निर्मिती आणि प्रसारण 
8 बारा टीव्ही वाहिन्यांवर ६० DAVP दराने प्रसारण खर्च एकूण १५ दिवसांकरिता ३१ मार्च, १,५०,००,००० 
सेकंदांपर्यंतचे TVC प्रसारण दररोज १२ चॅनेलसाठी ॥/७४ जाहिरात प्रसारण २०२३ पर्यंत 
(मराठी वृत्त/मनोरंजन वाहिन्या समाविष्ट करणे 
) तसेच स्थानिक केबल 
वाहिन्यावरून प्रसारण 
(उपलब्धतेनुसार) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


खाजगी एफएम , कम्युनिटी 
रेडिओ आणि आकाशवाणीच्या 
राज्यातील विविध स्टेशनवरून 
वन विभागाच्या योजना वर 
आधारित जिंगल्सचे प्रसारण 
(DAVP Rates) 


६० सेंकंदाची जिंगल दिवसातून 
६ वेळा प्रसारण 
(उपलब्धतेनुसार) 


१,७०,००० 


१५ दिवस (फेब्रुवारी व 
मार्च महिना) 


३१ मार्च, 
२०२३ पर्यंत 


२५,५०,००० 


वनश्री पुरस्कार वितरण 
कार्यक्रम आणि जागतिक वन 
दिनानिमित्त जाहिरात प्रसारण 


८५ अ दर्जाच्या वृत्तपत्रांमध्ये 
१७४ ब ग्रेड वृत्तपत्रांमध्ये 


फेब्रुवारी व मार्च 
महिन्यामध्ये प्रत्येकी एक 
दिवस जाहिरात प्रसिध्दी 


१,००,००,००० 


आकाडावाणी राज्यातील 
विविध केंद्रांवरून - प्रायोजित 
कार्यक्रमाचे प्रसारण 


प्रतिभाग रू.८०,०००/- ४ भाग 


प्रति भाग 


३,२०,००० 


भारताच्या प्रमुख विमानतळावर 
प्रसिध्दी मुंबई, नागपूर, दिल्ली, 
चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, 
बेंगळूर, पुणे, अहमदाबाद, 
लखनौ, गोवा, गुवाहाटी, पोर्ट 
(उपलब्धतेनुसार) 


Permanent Boards द्वारे 
विमानतळावरील प्रसिध्दी 


प्रदर्शित कालावधी १ 
महिना सतत 


१,२०,००,००० 


मुंबई, नागपूर, पुणे येथे 
डीजीआयपीआर यांचे 
मालकीच्या होर्डिंग्जवर 
जाहिरात 


भाडे रू.२५,००० + प्रिटींग 
आणि माउंटिंग रू.३००० एकूण 
रू.२८,००० * २० होर्डिंग *१० 

दिवस येत्या २ महिन्यात 


२८,००,००० 


अंदाजे २० Bhs 


११ भाग 


५६,००,००० 


मुख्य शहरांमध्ये खाजगी 
होर्डिंग (विभागीय आयुक्तालय 


३०,०००/ प्रति 
महिना प्रति 


सरासरी ६०० चौ.फू 
आकाराच्या होर्डिंगचे प्रदर्शित 


असलेल्या शहरामध्ये व इतर 
प्रमुख जिल्हयांच्या ठिकाणी) 
(उपलब्धतेनुसार) 


करण्यासाठीचे शुल्क रू.५० होडिंग 


प्रतिमहिना प्रति चौरस फूट 


एकूण ३० दिवसांच्या 
कालावधीसाठी 
होर्डिंगची संख्या १५० 


३० भाग 


४५,००,००० 


॥_११ | 


बेस्ट बसेस (BEST ) मुंबई 


१ महिना 


१,००,००,००० 


१२ 


मुंबई बस शेल्टर 


१ महिना 


५०,००,००० 


१३ 


नवी मुंबई, ठाणे आणि पुणे (बस 
wrap किंवा बस पॅनल) 
(उपलब्धतेनुसार) 


१ महिना 


६०,००,००० 


१8 


नवी मुंबई, ठाणे हाहरातील बस 
थांब्यांवर जाहिरात -Back lit - 
(उपलब्धतेनुसार) 


डिएव्हीपी दरानुसार 


१ महिना 


४६,१३,००० 


94 


नागपूर STENTS बस 
थांब्यांवर जाहिरात = lit - 
(उपलब्धतेनुसार) 


प्रदर्शन शुल्क रू.६६,०००/- 
प्रति 895/ महिना आणि 
flex/vinyl/printing 


&&,00,000 


बस थांब्यांची संख्या 


१०० 


१ महिना 


६६,००,००० 


१६ 


MSRTC बस पॅनल (Left, 
Right & Back) 
(उपलब्धतेनुसार) 


जुना डिएव्हीपी दरानुसार 


३१ मार्च, 
२०२३ अखेर 


५०,००,००० 


१७ 


भारतातील प्रमुख Express 
train द्वारे प्रसिध्दी QR 
कोडसह उदा. 

१. वन्दे भारत एक्सप्रेस 

२. राजधानी एक्सप्रेस 

३. तामिळनाडु एक्सप्रेस 
४.आंत्रप्रदेश एक्सप्रेस 
५.जीटी एक्सप्रेस 

६. शताब्दी एक्सप्रेस 


सर्व गाडयांचे दर 
महिन्याला 
अंदाजे १२ लाख 
आहेत त्यामुळे 
१२ गाडयांसाठी 
ते दरमहा १.५ 
कोटी असेल. 


एक्सप्रेस ट्रेन रॅपव्दारे प्रसिध्दी 


महिन्यांची संख्या १ 


१ महिना 


१,५०,००,००० 


पट 


छत्रपती शिवाजी महाराज 
टर्मिनल, मुंबई सेन्ट्रल व 
मंत्रालय इत्यादी महत्वाच्या 
ठिकाणी कायमस्वरूपाच्या 
होर्डिंगद्वारे जाहिरात प्रसिध्दी 
करणे 


२५,००,००० 


A (जाहिरात प्रसारण) एकूण खर्च 


११,८६,८३,००० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


जाहिरात निर्मिती 
१९ | योजनांवर आधारित upto २ मि. पर्यंत ७,९०,००० एका Eh श्राव्य क्रिएटिव्हची go 3, 9§,00,000 
दृक श्राव्य क्रिएटिव्हची (डीएव्हीपी दरांनुसार) संख्या 
निर्मिती वन विभागाच्या 
उपलब्धी, वन्यजीव, 
सामाजिक वनीकरण 
आणि प्रादेशिक यावर 
आधारित) 
२० २३ मिनिटांच्या DAVP दरानुसार १२,५०,००० ६ ७५,००,००० 
माहितीपटाची निर्मिती । माहितीपटाचा निर्मिती खर्च 
२१ go सेकंदापर्यंत TVG DAVP दरानुसार TVC (TVC बनवणे) 20,00,000 Per TVC | 2,00,00,000 
बनवणे (वन्यजीव निर्मिती Including 
अभयारण्य, राष्ट्रीय Celebrity 
उद्यान आणि 
जंगलातील पावसाळी 
पर्यटनाला चालना देणे) 
२२ ऑडीओ जिगल्सची ३० ते ६० सेकंदाची जिंगल ५०,००० जिगल्सची संख्या ५ २,५०,००० 
निर्मिती 
8 (जहिरात निर्मिती) एकूण खर्च ५,९३,५०,००० 
॥%--8 एकूण खर्च १७,८०,३३,००० 
प्रशासकीय खर्च शासन निर्णय दिनांक १३.०८.२०२१ नुसार el 
(ब) वन विभागामार्फत जाहिराज निर्मिती/प्रसिध्दी करण्यात येत असलेला माध्यम आराखडा 
अ.क्र. | माध्यम तपशील दर (रु) वारंवारता/वारंवारता | कालावधी रक्‍कम लाख 
चे तपशील 
र मंत्रालयात 3D फिल्म /एआर आणि LED बोर्ड आणि kiosk सॉफ्टवेअरसाठी १५ वार्षिक देखभाल 30,00,000 
इतर पैलूंसह परस्परसंवादी प्रदर्शन - स्क्रीनसह ३६० अंशात लाख आणि खर्चाच्या करारासह 
Kiosk, डिजीटल स्क्रीन शूटिंग आणि महत्वाच्या | हार्डवेअरसाठी १५ लाख 
पर्यटन Ward VR तसेच 
योजना, संपर्क, उपलब्धी 
याविषयी माहिती 
२ सामग्री विकास, आभासी १०,००,००० 
प्राणीसंग्रहालय (प्राण्याबद्दल माहिती 
देणारे अँनिमेटेड पात्र, QR कोडसह 
मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर वापरले जाऊ 
शकेल असे) 
३ जंगलाचे /वनांचे महत्व सांगणारी गीत १०,००,००० 
निर्मिती(सदरील गीत निर्मिती 
जनसामान्यकडून स्पर्धेच्या माध्यमातून 
करण्यात येईल) 
8 ऑडिओ बुकचा विकास-!(॥1 FM १,००,००० 
अँप्लीकेडान वापरता येईल 
4 शाळांसाठी QR कोड अंर्तभूत असलेल्या २०,००,००० 
दिनदरहिकेची निर्मिती 
& वनश्री पुरस्कार सोहळा वृक्ष खरेदीदार उत्पादक २५ प्रत्येकी वर्षी १ | 24,00,000 
संमेलन fea इतर 
संकल्पना आणि 
प्रदर्शनासह पुरस्कार 
वितरण सोहळयाचे 
एकत्रित आयोजन 
७ वृक्ष उत्पादक आणि वृक्ष खरेदीदार २० २०२२ मध्ये १- २०२३ al 20,00,000 
मेळावा 
८ जागतिक वन दिन यासारख्या २० २०२२-२३ मध्ये १ ॥ २०,००,००० 
महत्वाच्या दिवशी कार्यक्रमांचे आयोजन (जागतिक वन दिन) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


९ रेडिओ चर्चा आणि टीव्ही चर्चा मानव विविध समन्वय खर्च २,००,००० 
वन्यजीव संघर्ष, कृषी वनीकरण 
|| प्लॅटफॉर्मच्या विकासासह डिजिटल 3,00,000 
प्लॅटफॉर्मवरील स्पर्धाचे आयोजन 
वि १ र॑ली/मॅरेथॉन (हरित सेना सदस्यांसाठी) fog eal शिक २०,००,००० 
१२ महत्वाच्या कार्यक्रमादरम्यान मोबाईल फोल्डिंग टेबल, खुर्ची, ८ ०.३० प्रत्येकी २०२२-२३ मध्ये १० | 3,00,000 
स्टॉल्स उभारणी आणि योग्य पोस्टर्स पोस्टर स्टँड आणि 
निर्मिती वेगवेगळया थीमवर 
पोस्टर्ससह १० स्टॉल 
१३ प्रजातीच्या माहितीसाठी फॉर्म ट्री अॅपचा ५०० | 14 400,000 
मराठीत विकास व त्यात आवश्‍यक 
सुधारणा 
१४ SHORTS महाफॉरेस्टवरील ३१ मार्च, 4,00,000 
पोर्टलचा विकास आणि त्यांच्यासाठी २०२३ अखेर 
अँप निर्मितीद्वारे संरचित उपक्रम 
१५ १० धार्मिक माध्यमे/पथ नाटय इ च्या २०,००० प्रति कार्यक्रम | एकूण कार्यक्रम १०० ३१ मार्च, २०,००,००० 
माध्यमातून जनजागृती २०२३ अखेर 
१६ जनजागृतीसाठी छोटी प्रदर्शनांचे १०,००,००० प्रति कार्यक्रम २ २०,००,००० 
आयोजन 
१७ प्रशिक्षण १०,०१,००० 
१८ वन्यजीव संबंधी प्रदर्शनात उपयोगी डीव्हीपी दरांनुसार ८,००,००० 
येईल असे परस्परसंवादी ३-0) उत्पादन खर्च 
अँनिमेशन / ६०-९० सेकंदाचे हक श्राव्य 
माध्यमातील साहित्य निर्मिती 
१९ विविध आकारांच्या होर्डिंगसाठी सामग्री ६० होडिंग/डिस्प्ले बोर्ड 3,00,000 
विकास 
२० वनसंरक्षक यांचेकडील प्रस्ताव प्रति विभाग १० लाख एक रकमी ३,५०,००,००० 
(कार्यालयाबाहेर 
डिजिटल स्क्रीन 
खरेदीचा समावेश आहे) 
२१ चित्ररथ + फिरत्या वाहनाव्दारे वन ७५,००,००० 
विभागाचा प्रचार व प्रसार 
२२ विविध स्तरावर वन व वन्यजीव संवर्धन ४,००,००,००० 
संरक्षणांशी संबंधीत विविध पैलूंवर 
प्रश्नमंजुषाचा कार्यक्रम आयोजित 
करणे(कोन बनेगा करोडपती या 
कार्याक्रमाच्या धर्तीवर) 
वन विभागामार्फत प्रसिध्दीचा अं १०,६०,०१,००० 
एकूण खर्च 


प्रशासकीय खर्च शासन निर्णय दिनांक १३.०८.२०२१ नुसार 


A (मावजद्वारे जाहिरात निर्मिती/प्रसिध्द) अंदाजे खर्च 


१७,८०,३३,००० 


8 (महसूल व वन विभागाद्वारे जाहिरात निर्मिती/प्रसिध्दी अंदाजे खर्च 


१०,६०,०१,००० 


A+B ची एकूण बेरीज 


२८,४०, ३४,००० 


(टिप- वरील माध्यमे/ अभियानाप्रमाणे कार्यवाही करताना अनुभव, व्यावसायिक कौशल्य व आर्थिक तरतुद लक्षात 
घेवून माध्यमांची निवड करण्याचे अपेक्षीत आहे. या माध्यमांच्या वापराचा आकार, कालावधी व वारंवारिता यामध्ये 
बदल झाल्यास एकूण खर्चाची मर्यादा कमी अथवा जास्त होवू शकते.) 


03. 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेसाठी सन 2022-23 करिता मंजूर करण्यात 


आलेल्या उपरोक्त विभागाच्या प्रसिध्दी माध्यम आराखड्या नुसार विभागामार्फत तसेच माहिती व 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 


जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करावयाच्या प्रत्येक जाहिरात, प्रचार व प्रसिध्दी याकरीता सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरीता संदर्भाधीन क्र. ८ येथे नमूद दिनांक १४.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद कार्यपध्दीनुसार अंतिम प्रसिध्दीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. प्रस्तुतचा खर्च महसूल व वन विभाग, मागणी क्र. सी-०७, प्रधान शिर्ष २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीव, (योजनांतर्गत) (09) वनीकरण 003, शिक्षण व प्रशिक्षण (००) (०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण- 
२६ जाहिरात व प्रसिध्दी (२४०६ ८५८९) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर अनुदानातून 
बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध तरतुदीच्या मर्यादेत आवश्‍यक व महत्त्वाच्या बाबींवर करण्यात यावा. सदरहू 
खर्च त्या त्या प्रयोजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधूनच भागविण्यात यावा. 


०५. प्रस्तुत शासकीय योजनांच्या प्रसिद्धीकरीता खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय / आदेशा / परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 
१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ मधील तरतुदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच उक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय 
दिनांक २६ मार्च, २०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचे तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या तरतुदीनुसार तसेच अन्य अनुषंगिक 
शासन निर्णयातील तरतुदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया / CVC निर्देश / CAG मार्गदर्शक तत्वे 
इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करण्यात यावा. 


०६. उक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांचा प्रसार व प्रसिध्दी करण्यासाठी जाहिरात क्षेत्रातील विशिष्ट 
अनुभव व व्यवसायिक अर्हता असणाऱ्या जाहिरात संस्थांच्या सूचीस उक्त संदर्भ क्रमांक ६ येथील 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील जाहिरात संस्थांमार्फत उपरोक्‍त परि. क्र. २ येथे नमूद 
माध्यम आराखड्यामधील प्रसिध्दी संदर्भातील प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


०७. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग चार, अनुक्रमांक-११ अन्वय विहित केलेल्या अटींच्या 
अधीन राहून बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामांचा खर्च करण्याबाबत प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदरची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११ 
०८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०२१५१४४४०६०७१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


INGALE VINAYAK 
BALASAHEB 


(विनायक बा. इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. उप सचिव/अवर सचिव(सर्वी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

३. मा. मंत्री (वने) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त ) 

८. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६वृत्त) 

९. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

१०. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई व नागपूर 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई- ४०० ०३२ 

१३. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

.कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
१६.कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

१७. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१८.निवडनस्ती फ-११. 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


